RNINo . MAHBIL / 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ७ - १३ , २०२२ / चैत्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ०२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ अन्वये 


अधिसूचना 


क्रमांक एलआरआर / इडीएन - इजीएस / सेस / ३११०७ / २०१२ / सन २०२२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ 
रोजी महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ प्रख्यापित केला होता ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , १ ९ ६२ ( १ ९ ६२ चा महा . २७ ) च्या कलम ४ च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) 
व कलम ६ - ब च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , ( १ ९ ६५ चा ३ ) 
याअन्वये घटीत केलेल्या पारोळा नगरपरिषदेच्या , नगरपालिका क्षेत्राच्या बाबतीत दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून जमिनींचे किंवा इमारतींचे 
भांडवलीमूल्य मालमत्ता कराच्या आकारणीच्या मूलाधार म्हणून स्वीकारलेल्या , निवासी व निवासेत्तर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या किंवा 
वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनींवर व इमारतींवर आकारण्यात येणाऱ्या दरांचा प्रस्ताव , नगरपालिकेकडून प्राप्त झाल्यावर , दर महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत . 


आता , त्याअर्थी , महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , १ ९ ६२ च्या कलम ४ च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) व कलम ६ - ब च्या 
खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून जिल्हाधिकारी , जळगाव यांना पारोळा नगरपरिषदेकडून प्रस्ताव 
प्राप्त झाल्याने , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांच्या कार्यक्षेत्रामधील पारोळा नगरपरिषदेच्या क्षेत्रासाठी , निवासी व निवासेत्तर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात 
येणाऱ्या किंवा वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनींवर व इमारतींवर आकारण्यात येणाऱ्या भांडवलीकृत मूल्यावर आधारित राज्य शिक्षण उपकर 
व रोजगार हमी उपकर ज्या दराने पारोळा नगरपरिषदेने आकारावयाचे व गोळा करावयाचे आहेत ते दर , याद्वारे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून अधिसूचित करीत आहे . 


, 


( 
9 
) 


भाग १ - अ ( ना.वि. ) २ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , मार्च ७ - १३ , २०२२ / चैत्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची 


अ . क्र . 


वापर प्रकार 


शिक्षण कर 


रोजगार कर 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


खुला भूखंड 


२ 


निवासी ( इमारती ) 


०.०२ टक्के ( भांडवली मूल्याच्या ) 
०.०२ टक्के ( भांडवली मूल्याच्या ) 
०.१ टक्के ( भांडवली मूल्याच्या ) 


लागू नाही 
लागू नाही 


३ 


बिगर निवासी ( इमारती ) 


०.०४ टक्के 


( भांडवली मूल्याच्या ) 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , २ ९ मार्च २०२२ . 


BY COLLECTOR 


Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) Act , 1962 


NOTIFICATION 


No. LRR / EDN / EGS / Cess / 31107 / 2012 / 2022.- Whereas , the Maharashtra Education and 
Employment Guarantee ( Cess ) ( Amendment ) Act , 2012 . 

and Whereas , sub - clause ( ii ) of Clause ( a ) of Section 4 and sub - clause ( ii ) of Clause ( a ) of 
Section 6 - B of the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) Act , 1962 ( Mah . XXVII 
of 1962 ) as Amended by the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) ( Amendment ) 
Act , 2012 empowers the Collector to notify the rates of a Tax on Lands and Buildings used or 
intended to be used for a Residential and Non - Residential purpose to be levied with effect from 1st 
day of April 2022 in the Municipal Area of Parola Municipal Council constituted under the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 by Notification in Maharashtra 
Government Gazette on reseipt of the proposal from Parola Municipal Council from that purpose . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - clause ( ii ) of Clause ( a ) of Section 
4 and Sub - clause ( ii ) of Clause ( a ) Section 6 - B of the Maharashtra Education and Employment 
Guarantee ( Cess ) Act , 1962 as amended by the Maharashtra Education and Employment Guarantee 
( Cess ) ( Amendment ) Act , 2012 the Collector , Jalgaon , district upon receipt of proposal from Parola 
Municipal Council hereby notifies the rates of a Tax on Lands and Buildings used of intended to be 
used for a Residential and Non - Residential purpose at which the State Education Cess and 
Employment Guarantee Cess on capital value of lands and buildings shall be levied and collected 
by the Parola Municipal Council as mentioned in the Schedule appended hereto in the municipal 
area within the jurisdiction of Collector , Jalgaon with effect from the 1st day of April 2022 . 

Schedule 
S. No. User Class 

Education Cess 

Employment 

Guarantee Cess 
2 

3 

4 
1 Lands 

0.02 per cent 

NA 
2 Residential ( Buildings ) 

0.02 per cent 

NA 
3 Commercial ( Buildings ) 

0.1 per cent 

0.04 per cent 


1 


ABHIJEET RAUT , 
Collector , Jalgaon . 


Jalgaon , 29th March 2022 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


